संसदीय कार्य विभागासाठी खरेदी 
केलेल्या ३ दूरचित्रवाणी संच खरेदीच्या 


खर्चाच्या प्रदानास मंजूरी देण्याबाबत, 


महाराष्ट्र शासन 
संसदीय कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विमंअ २०१७/प्र.क्र.६४/तीन 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा :- 

१. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक-भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२ भाग३/ 
उद्योग-४, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 

२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, 
दिनांक २४ ऑगस्ट २०१७ 

३. कार्यालयीन sear, संसदीय कार्य विभाग, क्रमांक राअभा ६०१८/ प्र.क्र.२/तीन 
दिनांक ३ ऑगस्ट २०१८ 

४. शासन निर्णय, संसदीय कार्य विभाग, क्रमांक विमंअ २०१७/प्र.क्र.६४/तीन 
दिनांक ४ डिसेंबर २०१८ 


प्रस्तावना :- 

शासनाच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधिन अनुक्रमांक १ व २ येथील शासन 
निर्णयान्वये निर्गमित करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार केंद्र शासनाच्या गव्हर्नमेंट ई- 
मार्केटप्लेस या पोर्टलवर संसदीय कार्य विभागाची खरेदीदार विभाग म्हणून नोंदणी करण्यात आली 
आहे. तसेच संदर्भाधिन अनुक्रमांक ३ येथील आदेशान्वये संसदीय कार्य विभागासाठी खरेदी अधिकारी 
तथा वस्तु ताब्यात घेणारा (Consignee) अधिकारी, आहरण व संवितरण अधिकारी व पडताळणी 
अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय व मंत्रालयीन 
प्रशासकीय विभाग यांच्या दरम्यान अधिवेशनाशी संबंधित कामकाजाच्या समन्वयाचे काम संसदीय 
कार्य विभागाकडून हाताळण्यात येते. विधानमंडळ अधिवेशनाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण विनाव्यत्यय व 
सुस्पष्टपणे अवलोकन करण्यासाठी संसदीय कार्य विभागासाठी ३ दूरचित्रवाणी संच खरेदी करण्यास 
संदर्भाधिन अनुक्रमांक (४) येथील शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. उद्योग, 
ऊर्जा व कामगार विभागाने निश्चित केलेल्या धोरणाच्या अधीन राहून संसदीय कार्य विभागासाठी 
आवश्यक असलेल्या ३ दूरचित्रवाणी संचांची खरेदी प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली असून सदर 


खरेदीसाठी झालेल्या खर्चास व त्याच्या प्रदानास मंजूरी देण्याची बाब विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विमंअ २०१७/प्र.क्र.६४/तीन 


शासन निर्णय :- 

संसदीय कार्य विभागासाठी ३ दूरचित्रवाणी संच खरेदी करण्यात आले असून सदर खरेदी 
गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टलवरुन करण्यात आली आहे. विभागाने खरेदी साठी Online 
Bidding (स्पर्धात्मक ऑनलाईन निविदा पद्धती) पद्धतीचा अवलंब केला असून बिडींग मध्ये सर्वात कमी 
दराने पुरवठा करणारे (एल-१) Kendriya Bhandar, Bhopal या पुरवठादारांकडून खरेदी करण्यात 
आली आहे. यासाठी होणाऱ्या एकूण रु. ६२,२४४/- (अक्षरी रुपये बासष्ट हजार दोनशे चव्वेचाळीस 


फक्त) इतक्या रक्कमेच्या खर्चास व त्याच्या प्रदानास मंजूरी देण्यात येत आहे. सदर खरेदीचा तपज्लील 


पुढीलप्रमाणे आहे :- 

पुरवठादाराचे । साहित्याचे नाव व | देयक क्रमांक / | दिनांक रक्‍कम 

नाव वर्णन इनव्हॉईस क्रमांक रुपये 
(जीएसटी 
सह) 

Kendriya ३ दूरचित्रवाणी संच | KB/MP/00202% | १७ जानेवारी 2098 | &2,288/- 

Bhandar, LG32LU&80H 

Bhopal (M.P.) 

एकूण ६२,२४४/- 


२. प्रस्तुत ३ दूरचित्रवाणी संच यांची खरेदी उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या दिनांक २४ 


ऑगस्ट २०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार करण्यात आली आहे. 


३. सदर खर्च 'मागणी क्रमांक - पी - १, मुख्यळेखाशिर्ष २०५२ - सचिवालय - सर्वसाधारण 
सेवा,०९० - सचिवालय, (००)(०१) संसदीय कार्य विभाग (अनिवार्य), संकेतांक (२०५२ ०२६८), १३, 
कार्यालयीन खर्च' या लेखाशिर्षाखाळील सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून 


भागविण्यात यावा. 

४. सदर खर्चाची रक्‍कम या विभागाच्या "आहरण व संवितरण अधिकारी, संसदीय कार्य विभाग" 
यांच्या नांवे इंडियन बँकेत असलेल्या खात्यामध्ये इलेक्ट्रॉनिक क्लिअरिंग सिस्टीम (ई.सी.एस.) द्वारे 
जमा करण्यात यावी. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर रकमेचे प्रदान पुरवठादारांना करावे. 
५. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक भाखंस-२०१४/ प्र.क्र.८२/ भाग ॥ / 
उद्योग-४ दिनांक १ डिसेंबर २०१६ मधील परिच्छेद क्र ४.७ मध्ये नमूद केल्यानुसार माल स्वीकारताना 


दक्षता घेण्यात आली आहे. तसेच जडवस्तु संग्रह नोंदवहीत नोंदही घेण्यात आली आहे. तसेच सदर 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


area निर्णय क्रमांकः विमंअ २०१७/प्र.क्र.६४/तीन 


अनुदानाचा विनियोग केल्यानंतर उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल व यापूर्वीचे कोणतेही 


उपयोगिता प्रमाणपत्र बाकी नसल्याचेही याद्वारे प्रमाणित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक विअप्र २०१३/ प्र.क्र.३०/ १३ / विनियम, भाग २ 
दिनांक १७ एप्रिल २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८ च्या भाग - 
पहिला, उपविभाग तीन खालील महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियमपुस्तिकेअंतर्गत अनुक्रमांक ४ येथील 
परिच्छेद क्रमांक २७ (२) खाली प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


७. प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला AYA त्याचा संकेताक २०१९०२१५१५१८३१६०१५ असा आहे. हा SAT 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally d by Sanjay Vasudeo Jadh 
iment Of Mahi 
Sanjay Vasudeo oe 
t: 
J y 3¢307381324abb3d60d 1 affb2c15ed 
04९ bfbbSf1f0dcd3cfe 
Jad h av jalNumber=bbde2a625f76bd7c322ce4089756d41 
£788d1ab32918ef26fc2d 1560fb8594% ‘Sanjay 
id 
Date: 2019.02.15 15:26:37 +05'30' 


(सं.वा.जाधव) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.मंत्री (संसदीय कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


२. मा.राज्यमंत्री (जलसंपदा, जलसंधारण, संसदीय कार्य), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


३. मा.राज्यमंत्री (गृह, नगरविकास, सामान्य प्रशासन विभाग, विधि व न्याय, संसदीय कार्ये), यांचे 
खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


४. सचिव (संसदीय कार्य) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


५. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
६. महालेखापाल १/२, महाराष्ट्र राज्य (लेखापरीक्षा) मुंबई / नागपूर 

७. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

८. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 


९. अवर सचिव वित्त विभाग (विनियम), मंत्रालय, मुंबई ३२. 


१०. आहरण व संवितरण अधिकारी, रोखशाखा, संसदीय कार्य विभाग मूळ देयकासह (दोन प्रती) त्यांना 
विनंती आहे की, त्यांनी सदर रकमेचे प्रदान वर नमूद पुरवठादारांना करण्यासाठी आवश्‍यक ती 
कार्यवाही करावी. 

११. कक्ष अधिकारी (सर्व कार्यासने), संसदीय कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


१२. निवडनस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


